राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०- 
२१ पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
(Supplementary PIP) मधून लेखाशिर्ष 
६.१.१.१.२ अंतर्गत आरएमएनसीएच + ए 
(RMNCH +A) यामध्ये लक्ष्य कायर्क्रमांतर्गत 
असणाऱ्या विविध प्रकारची साधन सामुग्रीच्या 
रु.७९.९६ लक्ष रकमेची खरेदी निविदा 
प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 

१) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाळ संगोपन व शाळेय शिक्षण, पुणे 
कार्यालय यांचे पत्र क्र. राकुकका/ खरेदी २०२०-२१/कक्ष १० ब/ खरेदी/१७७२६-२७/२०२१, 
दिनांक २५.०३.२०२१. 

२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय शिक्षण, पुणे 
कार्यालय यांचे पत्र क्र. राकुकका/ माता आरोग्य कक्ष १० ब/ १३ वा वित्त आयोग/३९३२७- 
२९/२०२१, दिनांक २३.०६.२०२१ 

3) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १८.०३.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०-२१ पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
(Supplementary PIP) मधून लेखाशिर्ष ६.१.१.१.२ अंतर्गत आरएमएनसीएच + ए (RMNCH +A) या 
मध्ये लक्ष्य कायर्क्रमांतर्गत आव्यक असणाऱ्या विविध प्रकारची साधन सामुग्रीच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०-२१ पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
(Supplementary PIP) मधून लेखाशिर्ष ६.१.१.१.२ अंतर्गत आरएमएनसीएच + ए (३॥९७--/) या 
मध्ये लक्ष्य काय्क्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकारची साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी रु.७९.९६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 


लक्ष इतक्या रकमेच्या खरेदीस खालील तक्त्यात नमूद केल्यानूसार प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
Available 
F N Approved Budget | budget at State out 2 

FMR code ame of Head (In lakhs) level Administrative Approval 

(In lakhs) 

Procurement of Different 
Procurement (Supplementar equipment under LAQSHYA 
6.1.1.1.2 | under LAQSHYA PP y 156.95 
PIP 2020-21) Total Amt, Rs.79.96 Lakhs 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


EMMI Cade ढु Approx. Rate Required AA Total 
cal No. Name-of Scheme PIP Name of Item's / Proposed per unit in Anite: 
Particular Qty. 
Rs. (In Lakhs) 
Purchase of Radiant 
1 Wares 77 29700 22.86 
Purchase of Hand-Held 
: यावा Foetal Doppler 10 ५000 ली 
Different 6.1.1.1.2 Purchase of 
3 equipment under (Supplementary Refrigerator (to be 74 15000 11.10 
LAQSHYA PIP 2020-21)) made available __ in 
labour room 
Purchase of Wheel 
4 Chairs & stretchers ae 30000 १0:50 
TOTAL 79.96 

१) सदर साधन सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू साधन सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक fattest (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
samt रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग- 


४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 


4) 


Go 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 
बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम 
दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात 
अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर 
दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fatrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०-२१ पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा (Supplementary PIP) मधून लेखाशिर्ष ६.१.१.१.२ अंतर्गत आरएमएनसीएच + ए 
(RMNCH +A) यामध्ये लक्ष्य काय्क्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकारची साधन सामुग्रीच्या 
खरेदीस रु.१५६.९५ लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध आहे. त्यापैकी उपलब्ध निधीमधून लक्ष्य 
कायर्क्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकारची साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी रु.७९.९६ लक्ष 
इतक्या उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 


०२. 


११)खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


03. 


are निर्णय, faa विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१२३२०८२६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c7 
8f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA 


717A6A7250, 

serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AA. 
LA 9८ M A N R A O F5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 

cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2021.08.05 16:05:03 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


